प्रहार Wasa पक्षास जागा वाटप 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२३/प्र.क्र.९१२/२०२३/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- उप अभियंता दक्षिण उपविभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.९०.5/8855/000//०००/३६३९, 
dt. ३०.९.१९७८ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन पत्रान्वये योगक्षेमसमोर, जीवन बीमा मार्ग, चर्चगेट, सी.डी.ओ. बॅरक क्र.१० मधील 
कक्ष क्रमांक १ व २ मिळून एकून ९०९ चौ.फूट इतकी जागा महाराष्ट्र जनता पक्ष कार्यालयास (जनता दल 
(VEYA) महाराष्ट्र वाटप करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने आता शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

योगक्षेमसमोर, जीवन बीमा मार्ग, चर्चगेट, सी.डी.ओ. बॅरक क्र.१० मधील कक्ष क्रमांक १व २ 
मिळून एकून ९०९ चौ.फूट इतक्या जागेपैंकी २०० चौ.फूट इतकी जागा जनता दल (सेक्यूलर) महाराष्ट्र 
पक्ष कार्यालयाकडे ठेवून Woo चौ.फूट इतकी जागा प्रहार जनशक्ती पक्ष कार्यालयास वाटप करण्यात 
येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बा.) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्त जागेचा 
ताबा संबधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२४१०२७०७१००७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 
B H A G U R EF DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0990ae5e49835c85a735703503a82e3c 
D EV | D A S d3cdde019c8ce2fdb9c7765ef1b7¢39F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2D19FEFD30011466572B4E69158 


श्री: अ 
(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) जनता दल (GIA) महाराष्ट्र, १०, सी.डी.ओ. dears, योगक्षेमसमोर, जीवन बीमा मार्ग, 
चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०. 
२) श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, पक्षप्रमुख, प्रहार जनशक्ती पक्ष, ता.अचलपूर, 
जि.अमरावती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२३/प्र.क्र.९२/२०२३/२२ 


प्रत, 
१ 
२ 
३ 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८) कार्यकारी अभियंता, इलाखा SSX (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान 
रोड, फोर्ट, मुंबई-०१ 

९) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी. समोर, मुंबई 
१०) निवडनस्ती. 


oC x 
~~ 
Sy LO एट चय ला र एट टी 


& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


